उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरुन निवडश्रेणी 
लघुलेखक पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन SAA क्रमांक : एएससी १५२३/प्र.क्र.१७६/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील खालील उच्चश्रेणी लघुलेखक यांना निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर या आदेशाद्वारे 
विहित अटीच्या अधिनतेने नियमित पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर उच्चश्रेणी लघुलेखक यांची पदोन्नतीनंतर 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर 
क्र. | नाव प्रवर्ग पदोन्नती नंतर पदस्थापनेचा विभाग 
rar 2 3 a: आळ 4 

Pe] श्रीमती म. आ. Ure (4) | अजा सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सामाजिक न्याय व विशोष सहाय विभाग 
२ | श्री. सु. गि. आघाव (म) | भज(ड) पर्यावरण व वातावरणीय | पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 

बदल विभाग 

३ | श्रीमती. दि.स. चवाथे (म) । इमाव | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | महसूल व वन विभाग 

४ | श्री. प्र. नं. माहूल (इं) भज(ब) | सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

५ | श्री. मि. आ. कांबळे (म) । aoa) | गृह विभाग उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 

विभाग 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 
याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्यासन १६ ब यांच्या शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ 
मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rea पदे दिनांक २५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने व 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 


oi: 


सदर उच्चश्रेणी लघुलेखकांची निवडश्रेणी लघुलेखक पदावरील पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. 


१) संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक यांनी निवडश्रेणी लघुलेखक पदावरील पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये 
त्यांचे नांव सन २०२३-२०२४ या वर्षीच्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या 
निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निवडश्रेणी लघुलेखक 
पदावरील पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


शासन ASAT क्रमांकः एएससी १५२३/प्र.क्र.१७६/प्रशा-३, दि.०५.०९.२०२४ 


) सदर पदीन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये 
होणाऱ्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


A 


३) सदर veal लघुलेखक यांची निवडश्रेणी लघुलेखक पदावरील पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 

४) मागास प्रवर्गातील उच्चश्रेणी लघुलेखक यांची पदोन्नती ही शासन निर्णय दिनांक 24.04.2008 मधील 
तरतूदीनुसार त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५ सदर उच्चश्रेणी लघुलेखकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित जातपडताळणी समितीने निर्गमित केळे आहे 
या अटीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. संबंधित विभागाने याची खातरजमा करावी. 

६) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर पदोन्नत झालेल्या उच्चश्रेणी 
लघुलेखक यांना संबंधित विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच शासन अधिसूचना दिनांक 
२१.६.२०२१ मधील परिच्छेद (ड) (३) नुसार पदोन्नत उच्चश्रेणी लघुलेखक यांनी पदस्थापना केलेल्या 
विभागात हे आदेशा निघाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांमध्ये रूजू व्हावे. संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍तता 
तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती या विभागास पाठवाव्यात. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०५१३१४५१६६०७ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.05 13:15:54 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


२. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


